मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
दाखल विशेष अनुमती याचिका (क्रिमीनल) 
क्र. ६७५३/२०१७, रेस्क्यू फाउंडेशन वि. 
महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी अँड. 
श्री. तुषार मेहता यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - न्यायप्र-०९१७/प्र.क्र.५८९/विशा-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ३० जुले, २०१८. 


शासन निर्णय :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुमती याचिका (क्रिमीनल) क्र. 
६७५३/२०१७, रेस्क्यू फाउंडेशन विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर याप्रकरणी मा. न्यायालयात 
शासनातर्फे विशेष विधीज्ञ म्हणून श्री. तुषार मेहता यांची नियुक्‍ती केली होती. या प्रकरणी श्री. 
तुषार मेहता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दि. ०३.०४.२०१८ रोजीच्या 
सुनावणीसाठी केलेल्या कामासाठी सादर केलेल्या रूपये २,२०,०००/- (अक्षरी रूपये दोन लाख 
वीस हजार फक्त) इतक्या फीचे देयक अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी - १, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा झासन निर्णय विधी व न्याय विभागाने दि. २१.०३.२०१८ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
आणि शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र. २१/२०१५/विनियम, दिनांक 
२९.०७.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग - पहिला, उप विभाग - दोन, 
अ.क्र. ४९ नियम क्र. १६६ - “अ” नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-०९१७/प्र.क्र.५८९/विशा-६ 


४. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यास व श्री. तुषार मेहता यांना अदा करण्यास पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


uy, सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०७३०१७१०१२३१२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: त 


if shtra, 
V M Bh t =Home Department, postalCode=400032, 
1 ठे 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb26 
१/. M. Bha' 


71d1da08208cfdd6677facOafd6bf: 
Date: 2018.07.30 17:12:17 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अँड. श्री. तुषार मेहता, भारताचे अपर सॉलिसिटर, चेंरब क्र. २५-५, दूसरा मजला, 
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


